सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मा. मुंबई उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ नागपूर कार्यालयासाठी संगणक 
सामग्री खरेदी करण्याच्या रु.२७,३९,०५६/- इतक्या 
रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संप्रिसा- २०२३/प्र. क्र. ४६/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जून, २०२४. 


संदर्भ:- १) माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०१/०८/२०११. 
२) विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र. जीपीएन-१०२३/१०११/प्र.क्र.9०/२०२३/ 
७४४, दिनांक ०५/०६/२०२३. 
३) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक २८/०६/२०२३. 
४) विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र. जीपीएन-१०२३/१०११/प्र.क्र.9०/२०२३/ 
२३९, दिनांक १४/०२/२०२४. 
५) विभागाच्या दिनांक १३/०६/२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमळबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांनी सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ नागपूर कार्यालयासाठी संगणक सामुग्री खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये शासनास 
सादर केला होता. संदर्भ क्र. ३ अन्वये या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने काही मुद्दांची माहितीसह प्रस्ताव फेरसादर 
करण्यास कळविले. यानुषंगाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये सुधारित प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला. सदर 
प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, संदर्भ क्र. ५ अन्वये विभागाच्या 
प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १३/०६/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 
त्यानुसार सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर कार्यालयासाठी 
संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन [नणंय निर्णय :- 

सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर कार्यालयासाठी 
संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या रु.२७,३९,०५६/- (अक्षरी रुपये सत्तावीस लक्ष एकोणचाळीस हजार 
छपन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. संगणक सामुग्री खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
अ.क्र संगणक सामग्री नग द्र एकूण रुपये 
a संगणक ३० रु.७२,१३८/- रु.२१,६४,१४०/- 
२. प्रिंटर्स ३० | रु.१९,१६३.८८/- | रु.५,७४,९१६.४०/- 
एकूण रु.२७,३९,०५६.४०/- 


३. संगणकसामग्री खरेदी करताना bidding process च्या वेळी कमीत कमी 3 OEMs सहभागी होतील 
sa पध्दतीने खरेदी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा- २०२३/प्र. क्र. ४६/का. ७ 


४. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ व 
०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या विहित पध्दतीने करण्यात 
यावी. 

ष्‌. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधि व 
न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 
लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 


६. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन करुन संगणक सामुग्रीच्या 
निर्ळेखनाबाबत आवडयक कार्यवाही करण्यात यावी. 
छ. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ 
मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८.  यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
g. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२६१२१९५६१९१२ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHISH ARVINDRAO AYACHIT 
DI 


gitally 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
ASHISH ARVINDRAO ०८७५ 
25.4. 


AYACHIT क... 00 
(आशिष अयाचित) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 

१. कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, प्रशासकीय इमारत क्र.१, सिव्हिल 

लाईन्स, नागपूर, 
२. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, नागपूर, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 

रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AUT हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 

रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
१३. निवड नस्ती/का. ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


